सन २०२२-२०२३ या वर्षात राज्यातील 
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रु.३५० प्रति 
क्विंटल अनुदान देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- पूरक-२०२३/प्र.क.२५५/२४ स 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
दिनांक :- ०८ फेब्रुवारी ,२०२४ 


संदर्भ:- 9) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्रमांक:- सपस-२०२३/ 
प्र.क्र. ६७/ २४ स दि.२७मार्च, २०२३ 

२) शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्रमांक:- पुरक १९२३/ 
प्र.क्र. ३६ /2023/ १७स दि.३१ जुले, २०२३ 

३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्रमांक:- पूरक-२०२३/ 
प्र.क्र. 199/28 स दि. ३० ऑगस्ट, २०२३ 

४) शासन पत्र, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्रमांक:- पूरक-२०२३/ 
प्र.क्र. ११७/२४ स दि. १५ सप्टेंबर २०२३ 

५) जिल्हा उपनिबंधक-सहकारी संस्था,जि.धाराशीव यांचे पत्र क्रमांक-पणन/ 
कृउबासपरंडा / कांदा अनुदान/ डाटा अपलोड/२३/३३०६ दिनांक १७.१०.२०२३ 

६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्रमांक:- पूरक-२०२३/ 
प्र.क्र. ११७/२४ स दि. ०१ नोव्हेंबर, २०२३ व समक्रमांक शासन शुध्दीपत्रक 
दिनांक ०७ नोव्हेंबर २०२३ 

७ झासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्रमांक:- पूरक-२०२३/ 
प्र.क्र. ११७/२४ स दि. २४ नोव्हेंबर २०२३ 

प्रस्तावना:- 


राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी बाजार समित्या, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकांकडे 
अथवा नाफेडकडे दि. फेब्रुवारी २०२३ ते दि.३१ मार्च २०२३ या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल 
कांदा विक्री केलेल्या होतक-यांना शासन निर्णय दिनांक २७ मार्च २०२३ अन्वये तसेच या संदर्भात 
शासनपत्र दि.२०/०४/२०२३ व दि.२९/०५/२०२३ अन्वये दिलेल्या अतिरिक्‍त सूचनांनुसार पात्र होतकऱ्यांना 
रुपये ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल मर्यादेत (रू. ७०,०००/- च्या मर्यादेत) प्रति 


शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक- २०२३/प्र.क.२५५/२४ स 


२. सदर अनुदानासाठी रू.५५० कोटी ( अक्षरी रूपये पाचशे पन्नास कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम सन 
२०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात पूरक मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आली असून या रकमेपैकी प्रथमत: 
रू.४६५.९९ कोटी (अक्षरी रूपये चारशे पासष्ट Hie Acad लाख फक्त) इतकी रक्‍कम वितरीत 
करण्यास वित्त विभागाने मान्यता प्रदान केली होती. सबब शासन निर्णय दिनांक ३० ऑगस्ट २०२३ अन्वये, 
प्रथम टप्प्यात रू. १०.०० कोटी पेक्षा कमी अनुदानाची मागणी असलेल्या १४ जिल्हयातील पात्र लाभार्थ्यास 
संपूर्ण अनुदान व उर्वरित १० जिल्हयातील लाभार्थ्यांना रू.१०,०००/- इतक्या मर्यादेत अनुदान वितरणाचा 
तसेच शासन पत्र दिनांक १५.०९.२०२३ अन्वये दुस-या टप्प्यात सदर १० जिल्हयातील लाभार्थ्यांना अजून 
रू.१०,०००/- इतक्या मर्यादेत ( प्रथम टप्प्यात वितरीत केलेले रू.१०,०००/- अनुदान वगळून) अनुदान 
देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

शासन निर्णय दि. ०१/११/२०२३ व शासन शुध्दीपत्रक दि. ०७/११/२०२ अन्वये दिलेल्या 
निर्देशानुसार कांदा अनुदान वितरणासंदर्भात तांत्रिक बाबींमुळे देयक नाकारलेल्या व सुधारीत माहिती 
अपलोड करण्याची कार्यवाही सुरू असलेल्या नोंदीसाठी तसेच जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था, 
जि.धाराशीव यांच्या दिनांक १७.१०.२०२३ च्या पत्रानुसार, कृषि उत्पन्न बाजार समिती- परांडा, 
जि.धाराज्ीव यांच्या कार्यक्षेत्रातील तांत्रिक बाबींमुळे नाकारण्यात आलेल्या परांडा, जि. arta येथील 
लाभार्थ्यांना प्रथम व दुस-या टप्प्यातील कमाल रू. २०,०००/- इतक्या मर्यादेत अनुदान देण्याचा निर्णय 
घेण्यात आला आहे. 

तद्नंतर वित्त विभागाने उर्वरित अनुदानाची रक्‍कम रू. ८४.०१ कोटी वितरीत करण्यास अनुमती 
दिल्यानुसार शासन निर्णय दिनांक २४.११.२०२३ अन्वये रू. १०.०० कोटी पेक्षा जास्त अनुदानाची मागणी 
असलेल्या १० जिल्हयातील ज्या लाभार्थ्यांना प्रथम व दुस-या टप्प्यात रू. २०,०००/- इतक्या कमाल 
मर्यादेत अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे अशा लाभार्थ्यांना तिस-या टप्प्यात रू. ४,०००/- इतक्या 
कमाल मर्यादेत अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 


३. आय.सी.आय.सी.आय. बँकेने दिनांक ०१.०२.२०२४ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या तपज्लीलानुसार 
सन २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात पूरक मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रू.५५० कोटी ( अक्षरी 
रूपये पाचशे पन्नास कोटी फक्त) या रकमेपैकी खालीलप्रमाणे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. 


१) | प्रथम टप्पा व दुसरा टप्पा मिळून केलेले अनुदान वाटप (परांडा रू. ४८२,७३,६९,४२१/- 
सह) 

२) | शासन निर्णय दिनांक २४.११.२०२३ नुसार तिसरा टप्प्यातील रु. ४६,००,५२,५९०/- 
अनुदान वाटप 


एकूण अनुदान वाटप- | (SI) | WH. ५२८,७४,२२,०११/- 


४) | शासन निर्णय दिनांक २४.११.२०२३ नुसार तिसरा टप्प्यातील | (बौ | रू. १५,०८,७४,९१८/- 
अनुदान वाटपाची कार्यवाही सुरू. 


एकत्रित एकूण (अ) -- (ब) | (क) | रू. ५४३,८२,९६,९२९/- 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक- २०२३/प्र.क.२५५/२४ स 


अशा रितीने कांदा अनुदानासाठी पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध झालेल्या 
रु.५५० कोटी इतक्या निधीपैकी सद्यस्थितीत केवळ रु.६,१६,०३,०७१/- इतका निधी शिल्लक आहे. 


४. कांदा उत्पादक शेतकऱयांना अनुदानासाठी आ.सी.आय.सी.आय. बँकेच्या संगणक प्रणालीवर 
अपलोड झालेल्या नोंदीसाठी एकूण रू. ८५१, ६६, ९३, ६६३/- (रू. ८५१ कोटी, ६६ लाख, ९३ हजार, ६६३ 
फक्त) इतक्या निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे त्यामुळे कांदा अनुदानासाठी सन २०२३ च्या हिवाळी 
अधिवेशनात पूरक मागणीद्वारे रू.. ३०१,६६,९३,००० /- ( रू. 309 कोटी, ६६ लाख, ९३ हजार फक्त) 
इतका निधी मंजूर झाला असून त्यापैकी Wo टक्के मर्यादेत रु.२११.१६ कोटी इतका निधी वितरीत 
करण्यास वित्त विभागाने मान्यता प्रदान केळी आहे. सबब उपरोक्त नमूद केल्यानुसार प्रथम, द्वितीय व 
तिसऱ्या टप्प्यातील अनुदान वितरीत केल्यानंतर रू. १० कोटी पेक्षा जास्त मागणी असलेल्या १० 
जिल्हयातील संगणक प्रणालीवर अपलोड झालेल्या पात्र नोंदीकरिता अनुदानाचा चौथा टप्पा वितरीत 
करणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामध्ये, खाजगी बाजार समित्यामध्ये, थेट पणन 
अनुज्ञप्तीधारकांकडे अथवा नाफेडकडे विक्री केलेल्या कांदा उत्पादकांना शासन निर्णय दिनांक २७ मार्च 
२०२३ नुसार पात्र शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्‍विंटल प्रति शेतकरी 
याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यासाठी विधीमंडळाच्या सन २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात पूरक मागणीद्वारे 
मंजूर करण्यात आलेल्या रू. ३०१, ६६ ,९३,०००/- (रू. ३०१ कोटी, ६६ लाख, ९३ हजार फक्त) SARA 
निधीपैकी wo टक्‍के मर्यादेत रु.२११.१६ कोटी ( अक्षरी रूपये २११ कोटी ६६ लाख फक्त ) इतकी 
रक्कम वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता प्रदान केली आहे. 


२. या योजनेअंतर्ग, कांदा अनुदानासंदर्भात रू.१०.०० कोटी पेक्षा जास्त अनुदानाची मागणी 
असलेल्या कांदा उत्पादक १० जिल्हयातील लाभार्थ्यांची देय अनुदानाची रक्‍कम रू. २४,०००/- पेक्षा जास्त 
असल्याने त्यांना प्रथम,दुसरा व तृतीय टप्प्यात रु. २४,०००/- इतक्या कमाल मर्यादेत अनुदान वितरीत 
करण्यात आले आहे, अशा लाभार्थ्यांना अनुदानाचा चौथा टप्पा खालीलप्रमाणे वितरीत करण्याचा शासनाने 
निर्णय घेतला आहे. 

२.१ ज्या लाभार्थ्यांची देय अनुदानाची रक्‍कम रु. ४४,०००/- पेक्षा कमी आहे त्यांचेप्रकरणी संपूर्ण 
अनुदानाची रक्कम ( प्रथम,दुसरा व तृतीय टप्प्यातील अदा केलेले रु. २४,०००/- अनुदान अंतर्भूत 
करुन) अदा करण्यात यावी. तसेच ज्या लाभार्थ्यांची देय अनुदानाची रक्‍कम रु.४४,०००/- अथवा रू. 
४४,०००/-पेक्षा जास्त आहे, (प्रथम,दुसरा व तृतीय टप्प्यातील अदा केलेले रु. २४,००० /-अनुदान 
अंतर्भूत करुन) त्यांचेप्रकरणी चौथ्या टप्प्यात रू. २०,०००/- (अक्षरी रूपये वीस हजार ) इतक्या 
कमाल मर्यादेत अनुदानाची रक्‍कम अदा करण्यात यावी. 

२.२ एकाच लाभार्थीस दुबार अनुदान वितरित होणार नाही तसेच अपात्र लाभार्थांना अनुदान वितरित 
होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 

पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक- २०२३/प्र.क.२५५/२४ स 


२.३ पात्र लाभार्थी यांच्या यादीचे संबंधित ग्रामसभा/चावडी येथे वाचन करावे/ग्रामपंचायतीच्या फलकावर 
यादी प्रसिध्द करावी. अपात्र लाभार्थी अथवा अनियमितता आढळून आल्यास संबंधितांवर कडक 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

२.४ अनुदानास पात्र लाभार्थीचे ग्रामसभेमध्ये वाचन करुन खात्री करावी. 

२.५ अनुदान वितरित करताना प्रकरणावार शहानिशा करुन तक्रारी होणार नाहीत याबाबत दक्षता घ्यावी. 


३. उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे कांदा अनुदान वितरीत केल्यानंतर ज्याप्रमाणात उर्वरित रक्‍कम वित्त 
विभागाकडून उपलब्ध होईल त्याप्रमाणात रू. १० कोटी पेक्षा जास्त मागणी असलेल्या १० जिल्हयातील 
संगणक प्रणालीवर अपलोड झालेल्या पात्र नोंदीकरिता प्रथम,दुसरा,तृतीय व चौथ्या टप्प्यातील अनुदान 
वितरीत केल्यानंतर देय असलेली उर्वरित अनुदानाची रक्कम अदा करण्याबाबत सुधारित सुचना देण्यात 
येतील. 

४. या योनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी शोतकरी यांचे पात्र प्रस्तावाची तालुका सहाय्यक निबंधक, सहकारी 
संस्था तसेच जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी छाननी करून ती यादी पणन संचालक, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना मान्यतेसाठी सादर केली आहे. तसेच पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य यांनी तपासून अंतीम 
केलेल्या यादीनुसार पणन विभागामार्फत सदर अनुदान थेट बँक हस्तांतरण (Direct Bank Transfer) ER 
थेट लाभार्थी होतकऱ्यांच्या बचत बँक खात्यात जमा केले जाईल. सदर अनुदान वितरीत करण्यासाठी 
सहसचिव, पणन यांच्या नांवे आय.सी.आय.सी.आय बँकेमध्ये एक चालू खाते (Current Account) 
उघडण्यात आले असून सदर खात्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


Name of the Account | Joint Secretary ( Marketing ), Co-Operation, Marketing and Textile 
Department 
Account No. 039305015112 
Customer ID 590717501 
Bank Name ICICI Bank Limited, Backbay Reclamation Branch 
IFSC Code ICICOQ000393 
8. या योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम लाभार्थी होतकऱ्यांच्या बचत बँक 


खात्यात जमा करण्याकरिता डॉ. सुग्रिव धपाटे, सहसचिव (पणन) सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई (४ ००१०) यांना “ नियंत्रण अधिकारी “म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच या योजनेंतर्गत मंजूर 
करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या रक्‍कमेपोटी मंजूर निधी अधिदान व लेखा अधिकारी यांचेकडून आहरण 
करुन घेण्यासाठी श्री. सु.पु. पांगारकर, कार्यासन अधिकारी(रोख शाखा) सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग 
यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी * म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

५. सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात या योजनेंतर्गत होणारे खर्च खाली नमूद केलेल्या 
लेखाशिर्षाखालील उपलब्ध तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावेत:- 


मागणी क्रमांक व्ही-२ 
२४२५ सहकार 
१०७ , सहकारी पत संस्थांना सहाय्य 
(०१) सहकारी पत संस्थांना सहाय्य, 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक- २०२३/प्र.क.२५५/२४ स 


on 


(०१)(०८) कांदा उत्पादक WAPI अर्थसहाय्य दत्तमत (अनिवार्य) 
(२४२५ १४२१ ३३ अर्थसहाय्य 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेने व अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-२२/२०२४/व्यय-२, 


दि.१०/०१/२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०२०८१८०९५२५१०२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 

Digitally signed by SUGRIV SAMBHAJ| DHAPATE 
G R | V AM B H A | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 

MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
25. }=d02297f9b5« 136956 
ai |, postalCode=400032, st=Mahi J 
serialNumber=FC102DE27DC1B41E747AC6CBB491C4209459C3CF340720EA 
98FD1D95B19C9F65, cn=SUGRIV SAMBHAJI DHAPATE 


Date: 2024.02.08 18:19:18 +05'30' 


(डॉ.सुग्रिव धपाटे) 
सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री (गृह, विधी व न्याय) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, यांचे स्वीय 
सहायक, मंत्रालय,मुंबई 

८. प्रधान सचिव (नियोजन), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई 

११. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२. विभागीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 

१३. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 

१४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ) , मुंबई / नागपूर, 

१५. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७. लेखा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१८. मुख्य व्यवस्थापक ( श्री. विकास डांगे) आय सी आय सी आय (CIC) बँक, बॅकबे Rasta ब्रॅन्च, मुंबई 

१९. कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२०. अवर सचिव (१७ स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२१. निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


०८-५७ AD -5 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


